श्री.सुरेंद्र तुकाराम काळे यांना सहायक 
वनसंरक्षक गट -अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र.एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१४०/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग,हूतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक - २८ जून, २०२१. 


वाचा - १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एमएफएस-२०१६/प्र.क्र.१/फ-८, 
दि.२५/०२/२०१६. 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एमएफएस-२०१८/प्र.क्र.१२७/फ-८, 
दि.०८/०३/२०१९. 
३) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक) नागपूर यांचे पत्र क्र.मवसे/मुले/वैन-सुतुका/ 
प्र.क्र.३४/१३४१/कक्ष-९ दि.१/०८/२०१९, दि.२७/०९/२०१९ व दि.५/०२/२०२० 


प्रस्तावना - 


मुख्य वनसंरक्षक (दक्षता व कर्मचारी कल्याण), नागपूर यांचे पत्र कक्ष-१०-(अ)२/आस्था/जे.या. 
/प्र.क्र.३१(१३-१४)/११२८,दि.२५/०२/२०१५ अन्वये वनक्षेत्रपाल, गट-ब या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१३ 
व ०१/०१/२०१४ ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आळी असून यामध्ये श्री.सुरेंद्र तुकाराम काळे 
यांचा जेष्ठता क्र. ६१० तसेच श्री.व्यंकट नागोराव गायकवाड यांचा जे.क्र.६३५ असा नमूद करण्यात 
आलेला आहे. 


वनक्षेत्रपाळ, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
या संवर्गामध्ये पदोन्नती करिता सन २०१५-१६ ची निवडसूची तयार करण्यासाठी दि.१४/१२/२०१५ 
रोजी पार पडलेल्या विभागीय चौकशी समितीच्या बैठकीच्या वेळी, श्री.सुरेंद्र तुकाराम काळे, 
तत्का.वनक्षेत्रपाल यांच्या विरूद्ध विभागीय चौकशी सुरु होती, त्यामुळे त्यांचे प्रकरण बंद लखोटयात 
ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या पदोन्नती आदेश निर्गमित न करता, त्यांचे प्रकरण मोहरबंद 
लिफाफ्यात ठेवण्यात आले व त्यांना खुल्या प्रवर्गामध्ये त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेले श्री.व्यंकट नागोराव 
गायकवाड यांना शासन निर्णय महसूल व वन विभाग संदर्भ क्र.-१ दि.२५/०२/२०१६ अन्वये सहायक 
वनसंरक्षक (गट-अ) (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


मुख्य वनसंरक्षक व संचालक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली यांनी श्री. सुरेंद्र तुकाराम 
काळे यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणी दि.०५ जुले २०१७ अन्वये अंतीम आदेशा 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१४०/फ-८ 


पारित होऊन त्यांचेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे श्री.सुरेंद्र तुकाराम काळे यांच्यापेक्षा कनिष्ठ 
असलेले परंतू त्यांच्या अगोदर सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गामध्ये पदोन्नत 
झालेले श्री.व्यंकट नागोराव गायकवाड यांच्या पदोन्नतीचा दिनांक दि.२५/०२/२०१६ ही मानीव तारीख 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा - 


शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये दि.२५/०५/२००४ चा शासन निर्णय 
रद्द करून पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त निर्णयास स्थगिती 
देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्यावतीने मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२४३०६ / २०१७ मधील अंतरीम / अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून श्री.सुरेंद्र 
तुकाराम काळे यांचे पेक्षा कनिष्ठ असलेले परंतू त्यांचे अगोदर सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ 
श्रेणी) या संवर्गामध्ये पदोन्नत झालेले श्री.व्यंकट नागोराव गायकवाड यांच्या पदोन्नतीचा दिनांक 
दि.२५/०२/२०१६ ही मानीव तारीख मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग दिनांक ०७/०३/२०१९ अन्वये सहा.वनसंरक्षक या 
संवर्गाची दिनांक १.१.२०१९ अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली. सदर जेष्ठता यादीमध्ये 
श्री.सुरेंद्र तुकाराम काळे यांचे नाव श्री.व्यंकट नागोराव गायकवाड यांच्या वर जेष्ठता क्रमांक २७६ - अ 
असे राहील. 


३. WARS तुकाराम काळे यांना सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या पदावरील 
दि.२५/०२/२०१६ हा मानीव दिनांक केवळ जेष्ठतेसाठी प्रदान करण्यात येत आहे. 


४. वनसंरक्षकव संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली यांचे आदेश दि.१२/११/२००९ 
अन्वये श्री. सुरेंद्र तुकाराम काळे यांना आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत पहिला लाभ (सहायक वनसंरक्षक 
या वरीष्ठ पदाची वेतनश्रेणी) दि.०१.११.२००३ पासून व उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग, ठाणे 
यांचे आदेशा दि.१५/०६/२०१६ अन्वये आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत दुसरा लाभ दि.१.११.२०१५ पासून 
लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे श्री. सुरेंद्र तुकाराम काळे यांना मानीव दिनांक मंजूरीच्या अनुषंगाने 
पुन्हा वेतन निश्चिती करण्यात येणार नाही तसेच त्यांना कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


५. हे आदेश संबंधित वर्षाच्या निवडसुचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता प्राप्त होण्याच्या 
अधीन तसेच सामान्य प्रशासन विभाग अनौ.संदर्भ क्र.२४३/२०२०/का.१२ दि.०३/०३/२०२१ तसेच वित्त 
विभाग (सेवा-३) अनौ.संदर्भ क्र.१४१/२१/सेवा-३ दि.५/४/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०१९/प्र.क्र.१४०/फ-८ 


६. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०६२८१३०२४६९५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK KASHINATH णा heaven 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, . 
2,5.4.20=842613025 14df14d17b0d46bb 1422d22bfc355b1a8 
LA K KAS 40eceS0f14894cd6b0da24, cn=ASHOK KASHINATH LAKKAS 
Date: 2021.06.28 13:09:35 +05'30' 


(अ. क. लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), नागपूर 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर . 
५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र २,नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, नागपूर 
७. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
८. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
९. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०.संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत 
११.निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


